कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले 
तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्ञती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/६१/३७५२/२०१८ दि. २१/०५/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
मुअ(पुणे/का-२/रेशा/६१/६२७३/२०१८ दि. १८/०९/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्‍यातील खालील रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी क्रमांक 
ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते ३/५००) 
र्‍ ३९ ३.५०० कि.मी. 
ते शहापूर - तारदाळ रस्ता. 2 Sevens किती मात दि) 
ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते २/५००) 
९५ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते २/५००) 
१२१ २.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते ४/६००) 


राज्यमार्ग-२०० पासून तिळवणी-कोरोची - ११.६०० प्रमुख जिल्हा 


तारदाळ ते प्रमुख राज्यमार्ग-<६ ते खोतवाडी me 000002) कि.मी. मार्ग-१०२ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग (0/00 ते ४/००) 
३५ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग (०/०० ते 3/00) 
२३८ ३.०० कि.मी. 
एकूण २३.७५० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.७५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१७८१.८०० -- २३.७५०) म्हणजेच 
१८०५.५५० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.७५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(४४००.६८२ - २३.७५०) म्हणजेच ४३७६.९३२ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११६१६१२३२५४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Gi t Of Maharashti =Publi 


Pp ra S h a nt Works ostalCode=400032, 
A 25.420 ib d66664b 1e11e3bf66db1d526143e814 
Vi n aya kra 0 Pa tl | ae rary 5628314537 


Date: 2018.11.16 16:39:06 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,कोल्हापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


nN S&S 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


